सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठतासूचीबाबत. 
(सन २०१४ रोजीची) 


महाराष्ट्र शासन 
गृहविभाग (परिवहन) 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : २७ नोव्हेंबर २०१७ 


वाचा:- १) शासनाचे समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक दि. २३.१०.२०१७. 


शुद्धिपत्रक द्धिपत्रक 


शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 


संवर्गाची ज्येष्ठता सूची निर्गमित केळी आहे. तथापी सदर ज्येष्ठतासूचीमधील दि. ०१.०१.२०१४ 
रोजीची स्थिती दर्शविणा-या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधीळ परिशिष्ठामध्ये काही टंकलेखन दोष 
आढळून आल्याने आता सदर शुद्धिपत्रकान्वये त्यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


2. 


Bs 


दि. ०१.०१.२०१४ ची स्थिती दर्शविणारी अंतीम ज्येष्ठतासूचीमधील सुधारणा 


अ.क्र. | परिपत्रकातील | सुधारीत ज्येष्ठता अधिका-याचे नाव 
ज्येष्ठता क्रमांक क्रमांक 

aa १०२ १०५ श्री. विनोद देशमुख 

२ १०३ १०८ श्री. गुणवंत गवई 

३ १०४ pao qo श्री. सचिन कुमार गिरी 

४ १०५ ११२ श्री. दिपक कुमार गोपाळे 

4 १०६ a ११ श्री. MAT म. जाधव 

g १०७ १०४ श्री. आय. एच. मासुमदार 
१०८ १०६ श्री. सलीम शोख 
१०९ १०९ श्री. प्रकाह ब. सुर्यवंशी 
(११० | १0७ श्री. व्हि. आर. तांबडे 

1१० | १११ | १0२ श्री. प्रशांत बा. झाडे 

(११ | ११२ १०३ श्री. नंदकिशोर ना पाटील 


परिवहन आयुक्‍त यांनी सदर ज्येष्ठतासूची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. 


सदर ज्येष्ठतासूचीतील जे अधिकारी सध्या शासन सेवेत कार्यरत आहेत त्यांनी, 


ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः याचिका-०६१४/प्र. क्र. १९६/परि-४, 


8. सदर शुद्धिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७११२७१५३७२९८०२९ असा आहे. हे 
शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
Ka d a aa) D a tta t fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=7fee1bbc15b7 1 aa23bf3ffa4e468df7492703428 


Hanmant ea 
(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त यांचेमार्फत) 
प्रत, 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सदरहू परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित 
अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
२. निवडनस्ती, परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


